वर्ष ८ , अंक ६ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 

प्राधिकृत प्रकाशन 

सोमवार , जुलै १८ , २०२२ / आषाढ २७ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


सत्यमेव जयते 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


क्रमांक क . लि . उजिभू ( सा ) - कावि - २२१३-२०२२ 

- 


[ पृष्ठे २ किंमत : रुपये ५५.०० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी , नागपूर यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला 
" 
आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक क.लि. - उजिभू ( सा ) - कावि 
४०२-२०२० , दिनांक ०६ मार्च २०२० , ( शासन राजपत्र अधिसूचना प्रसिध्दी कालावधी १६-२२ जुलै २०२० ) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आली 
होती . परंतु , १ वर्षाचे कालावधीमध्ये मागणीची रक्कम अप्राप्त असल्यामुळे प्रकरणामध्ये संबंधित संपादन संस्था यांचे विनंतीवरून उक्त प्रकरणामध्ये मा . 
जिल्हाधिकारी , नागपूर ( समुचित शासन ) यांनी कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) ची अधिसूचनेचा कालावधी संपण्याच्या दिनांकाच्या पुढे बारा 
महिण्याकरीता मुदतवाढ दिली आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
उक्त जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , नागपूर , जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 
; 


( १ ) 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

ना . एक- १ ( १६२५ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १८ , २०२२ / आषाढ २७ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


२ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ग ) अन्वये , समुचित शासन जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( सामान्य ) , नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३४ अ -६५ - २०१ ९ -२०२० , प.ह.नं. ४५ , गाव रायपूर , तालुका हिंगणा , जिल्हा नागपूर . 
सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

अदमासे 

( ३ ) 

हे . आर 

० २१ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


( १ ) 


नागपूर : 

दिनांक १५ जुलै २०२२ . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


१ 


( २ ) 


४८/२ 


एकूण संपादनाखालील क्षेत्र .. 


० २१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: निलडोह - डिगडोह पाणी पुरवठा योजना . 

: निलडोह - डिगडोह पाणी पुरवठा योजना करीता पुरवठा विहीर व स्टाफ क्वॉर्टरसाठी खाजगी 
जमीन संपादित करण्याबाबत . 


: निलडोह - डिगडोह पाणी पुरवठा योजनाकरीता पुरवठा विहीर व स्टाफ क्वॉर्टरसाठी खाजगी 
जमीन संपादित करण्याचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा करीता होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे – विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च , २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


टीप  ः उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य ) , नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आर . विमला , 
जिल्हाधिकारी , 
नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


